परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड व 
पालम तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २३ नोव्हेंबर, २०२२. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा. क्र.मु.अ. नां./प्र.आ./३०१७, दि. ०९/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील गंगाखेड व पालम तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोत्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड व पालम तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग , 
राज्यमार्ग म्हणून Goad करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
| . | राममा ३६१ एफ पारधेवाडी | इतर जिल्हा | 0/00 ते 22/300 ९०.३०० | राज्यमार्ग -४४२ 
ऊखळी खु. हरगुळ खादगाव | मार्ग-१६ २२.३०० कि.मी. कि.मी. 
२३४ अकोली इसाद राममा ७५२ 
के पासून ढवळकेवाडी ते 
माळेवाडी रामा ३६१ एफ पर्यंत 
झोला पिंपरी सांगवी भुजबळ 
रावराजुरा प्रजिमा-३५ उमरथडी 
इतर जिल्हा | ०/०० ते ४१/०० 
मार्ग-०३ ४१.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 


अरखेड फरकंडा बरबडी | इतर जिल्हा | 0/00 ते २७/०० 
मुरुडदेव पिंपळगाव पारवा | मार्ग-२२ २७.०० कि.मी. 
पेठशिवणी सेलु पेन्डु ते कोडगाव 
रामा-२३५ बनवस रस्ता. 


२. | बनवस तांदुळवाडी पोखणी | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ५५/९०० ५५.९०० | राज्यमार्ग -४४३ 


देवीफाटा राणीसावरगाव ।मार्ग-१९ ५५.९०० कि.मी. कि.मी. 
दामदरी पिंपळदरी राममा ७५२ 
के वाघदरी अंतरवेली हेळंब 
जिल्हा हद्द रस्ता. 
३. | प्रजिमा-३५ रावराजुरा सिरपुर | इतर जिल्हा | ०/०० ते २०/०० 82.300 | राज्यमार्ग -४४४ 
पालम पुयणी आडगाव | मार्ग-०७ २०.०० कि.मी. कि.मी. 


वनभुजवाडी रामा २३५ चाटोरी 
बोरगाव बु. उरवंडी बोथी रामा 
२५४ पर्यंत रस्ता. 


इतर जिल्हा । ०/०० ते २२/३०० 
मार्ग-१६ २२.३०० कि.मी. 


एकूण १८८.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८८.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (284.3404 १८८.५००) म्हणजेच 
२६१४.८५० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.९०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (१३६१.७८० - ५५.९००) म्हणजेच १३०५.८८० कि.मी. इतकी होईल. तसेच इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या लांबीत १३२.६०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (३८१.९५० - १३२.६००) म्हणजेच २४९.३५० 
कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२३१६३११२६६१८ क्रमांक असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN याळ 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,परभणी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


nN SG & 


) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


